सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ६] 


शुक्रवार , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ : माघ १६ , शके १९३७ 


[किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जा . क्र . २०१५ /निवडणूक /जिपपंस /सिआर- ३ :- परभणी 
जिल्हयातील मानवत पंचायत समितीची ४६ रामपुरी बु. निर्वाचक 
गणाची पोट निवडणूक घेण्यास आली आहे. ४६- रामपुरी 
गणाचेनिकाल पत्र नमुना - ११ मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी 
मानवत यांच्याकडून प्रमाणित करुन या कार्यालयास प्राप्त 
झाले आहे . 


महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक 
घेणे ) नियम १९६२ चे नियम ६० मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र , 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम 
५७ चे उपकलम ( ३) ( अ) अन्वये मी , जिल्हाधिकारी, परभणी 
खालील प्रपत्र -ब मध्ये ४६ रामपुरी बु . या निर्वाचक गणातून 
निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव व त्याचा कायमचा पत्ता या 
द्वारे प्रसिध्द करीत आहे. 


प्रपत्र- ब 


तालुका मानवत 


कायमचा पत्ता 


अ . क्र . निवडून आलेल्या पंचायत 

समिती सदस्याचे नाव 


ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 
आले त्या गणाचा क्रमांक व नाव 


सोरेकर बालासाहेब सोपानराव 


४६ - रामपुरी बु. 


मु . पो . रामपुरी बु . 
ता . मानवत जि . परभणी 


संभाजी झावरे , 
जिल्हाधिकारी, परभणी . 


औ . भाग १ अ ( असा )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ५ फेब्रुवारी २०१६ : माघ १६ , शके १९३७ भाग १ अ- असाधारण 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्र . २०१५/ नपाप्र/ कार्या- १/ कावी- ८२३, - महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभाग , मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १० जुन , २००९ , नुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा ) 
नियम , २००९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . 
प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहीर 
करतो की , उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक 
२५ / १/ २०१६ रोजी आयोजीत विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष पदासाठी झालेल्या 
निवडणुकीत खाली नमुद उमेदवाराची निवड करण्यात आली आहे . 


क्र . २०१५/ नपाप्र / कार्या-१ / कावी- ८२३, - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर 
पंचायती आणि औद्योगिक नागरी, अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - क 
( ४ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी डॉ . प्रशांत 
नारनवरे, जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहीर करतो 
की , उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक २५ / १/ २०१६ 
रोजी आयोजीत विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 
खाली नमुद केल्यानुसार उमेदवार निवडून आला आहे . 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


अध्यक्ष पदासाठी निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
सौ . शिंगणापुरे प्रतिमा मकरंद 


उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
श्री . चेडे नितीन खंडेराव 


१ . 


वाशी 


वाशी 


उस्मानाबाद , २ फेब्रुवारी , २०१६ . 


उस्मानाबाद , २ फेब्रुवारी, २०१६ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


